सन २०१८-१९ करिता आशियाई विकास बँक 
सहाय्यित लहान शोतकऱ्यांना बाजारपेठ 
उपलब्धता सुधारणा - गरिबी निर्मूलनासाठी 
जपानचा निधी प्रकल्पासाठी रु. १२५.०० 
लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०६१८ /प्र.क्र.१०४ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्रमांकः सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.बासप्र-२००८/ प्र.क्र.४६/२१-स, 

दि.२९.१०.२०१० 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/ (प्र.क्र.१३/२०१८) / 
१७-स, दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८. 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः बासप्र-०४१८/प्र.क्र.9३/२१-स, 
दिनांक ८ जून, २०१८. 
५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दिनांक २७.०७.२०१८ 
६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८)/१७- 
स, दिनांक ३० जुले, २०१८. 
७. प्रकल्प संचालक (JFPR),AIDIP प्रकल्प, पुणे यांचे पत्र क्र.जेएफपीआर/पुरवणी मागणी 
२०१८-१९/१०८०/२०१८, दि.१३.०८.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यामध्ये कृषि व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा 

विकास गुंतवणूक प्रकल्प (AIDIP) राबविला जात आहे. जेएफपीआर सहाय्यित महाराष्ट्रातील लहान 
शेतक-यांना बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी आशियाई विकास बँकेमार्फत १०० टक्के 
अनुदान स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. जेएफपीआर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करीता 
कृषि पणन मंडळांतर्गत निधी व्यवस्थापन कक्षाची (Grant Implementation Unit) निर्मिती करण्यात 
आलेली आहे. आशियाई विकास बँक wera गरीबी निर्मूलनासाठी जपानचा निधी (जेएफपीआर) 
हया प्रकल्पांतर्गत निधी प्राप्त होण्यासाठी आवश्‍यक ते करार करण्यास शासनाने दि.२९.१०.२०१० 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. जे.एफ.पी.आर. प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पांतर्गत विविध समाविष्ट घटकांचा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८ च्या 
पावसाळी अधिवेशनातील पुरक मागणीअन्वये मंजूर राज्य हिस्सा रक्‍कम रू. ६.५० लाख व बाह्य हिस्सा 
रक्‍कम रू.११८.५० लाख अशी एकूण रू. १२५.०० लाख इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०६१८ /प्र.क्र.१०४ /२१-स, दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ करीता आशियाई विकास बँक wera लहान ]ोतकऱ्यांना बाजारपेठ 
उपलब्धता सुधारणा - जपान दारिद्रय निवारण निधी प्रकल्पास (1525) सन २०१८ च्या पावसाळी 
अधिवेहानातील पुरक मागणीअन्वये मंजूर राज्य हिळ्याकरीता रु. ६.५० लाख व बाहय हिउ्ड्याकरीता 
रु.११८.२५ GRA असा एकूण रु. १२५.०० लाख (रुपये एक कोटी पंचवीस लाख फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करीता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा :- 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष मंजूर निधी 

| मागणी क्रमांक - व्ही-२ ६.५० 

२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम (रुपये सहा लाख 

१९९, इतर अझ्ञासकीय संस्थांना सहाय्य पन्नास हजार 

०१ (बाहय सहाय्यित प्रकल्प) फक्‍त) 

(०१)(०५) (आशियाई विकास बँक wera लहान aH 

बाजारपेठ उपलब्धता सुधारणा - जपान दारिद्र्य निवारण निधी प्रकल्प) 

(बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प)(राज्य हिस्सा)(कार्यक्रम) 

(२४३५ ००५३) ,३२, अंशदाने 
२ । २४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ११८.५० 

१९९, इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य (रुपये एक कोटी 

०१( बाहय सहाय्यित प्रकल्प) अठरा लाख पन्नास 


(०१)(०६) (आशियाई विकास बँक सहाय्यित लहान BAHAI | हजार फक्त) 
बाजारपेठ उपलब्धता सुधारणा - जपान दारिद्रय निवारण निधी प्रकल्प 
(बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प)(बाहय हिस्सा(कार्यक्रम) 

(२४३५ ००६२), ३२, अंशदाने 


एकूण १२५.०० 
(रुपये एक कोटी 
पंचवीस लाख 
फक्‍त) 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०६१८ /प्र.क्र.१०४ /२१-स, दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


३. सदर रु. १२५.०० लाख निधी (अक्षरी रुपये एक कोटी पंचवीस org फक्‍त) RIGS. 
सुविधेव्दारे प्रकल्पाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावा. सदर प्रकल्पाच्या बँक खात्याचा walle 
पुढीलप्रमाणे - 


बँकेचे नांव : बँक ऑफ महाराष्ट्र, मार्केट यार्ड शाखा, गुलटेकडी, पुणे- ३७. 
खात्याचे वर्णन : GIUJFPR 

खाते क्रमांक  :  ६००९३७०४२६२ 

IFS Code 9 MAHB ०००११४० 


४. सदर निधी वितरणाकरीता श्री. का.गो. वळवी,उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व श्री. NALS, कार्यासन अधिकारी, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक 
अधिकारी यांनी करावी. 

५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला निधी ज्या कारणास्तव मंजूर केलेला आहे त्याच 


कारणासाठी विनियोग करण्याबाबत प्रकल्प संचाळक (JFPR) प्रकल्प, पुणे यांनी यासंदर्भातील 
अनुपालन अहवाल व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तत्परतेने सादर करावे. तसेच प्रकल्प 
संचालक, JEPR यांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदर प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या खर्चाची माहिती 
दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावी. तसेच सदर रकमेचा विनियोग 
प्रकल्प कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी म्हणजेच दिनांक ३१.१२.२०१८ पर्यंत पुर्ण होईल याची खबरदारी 
घ्यावी. 


६. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमुद 
करण्यात येत आहेत : 

१) सदर खर्च वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सुचनांचे व वित्त विभागाच्या 
दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या अटीची पूर्तता होईल याचे काटेकोर पालन करण्याबाबत प्रकल्प संचालक यांनी 
दक्षता घ्यावी. 


२) मंजूर निधी रु. २२७.०० लाख. 
३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% व त्यापेक्षा अधिक निधी खर्च झालेला 
आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०६१८ /प्र.क्र.१०४ /२१-स, दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


७. 


8) 


ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्याबाबत दक्षता घेतलेली आहे. जे.एफ.पी.आर. प्रकल्पास 
मिळणारे अनुदान हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेळा वितरीत करण्यात येत नसल्यामुळे सदर 
मुद्दा लागू नाही. 

वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व Wea आधार क्रमांकासह सादर 
करावे, ही बाब लागू नाही. 

बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा, ही बाब लागू नाही. 

खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग, दिनांक ३०.१०.२०१५ च्या शासन आदेशानुसार खरेदी 
विषयक प्रक्रिया करण्यात येईल. 

साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करण्यात येईल. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील मुद्दा 
क्रमांक ८ मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. परिशिष्टातील अन्य मुद्दे 


सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 

सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व नियोजन विभागाचे अनौसं क्र. 
१४२/१४३१ दि ०७.०९.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौसं क्र. ४८०/व्यय-२ दिनांक २१.०९.२०१८ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१००५११४५३८७४०२ असा आहे. हा शासन 


Gs 


र्‌. 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा / परिषद, विधान भवन, मुंबई 
२. मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jayant Baliram Bhoir 


1 DN: CN = J: it Bali Bhoir, C = IN, S= 
उ ay a nt B al | ra mM Maharishi O'= Goverment ot Maharashtra, OU 
. = Cooperation, Marketing and Textile Department 
B h 0 | [ Date: 2018.10.05 11:50:36 --05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-०६१८ /प्र.क्र.१०४ /२१-स, दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


. मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/(कृषि व पणन/वित्त/नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 


९ 


. प्रकल्प संचालक, गरीबी निर्मूलनासाठी जपानचा निधी प्रकल्प(जेएफपीआर), मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे 
. महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल, लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, ५वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२. 


निवासी लेखापरिक्षण अधिकारी, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११.उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१२. उप सचिव, नियोजन विभाग ( का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

१३.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


